उप आयुक्त (पुरवठा), गट-अ या पदावरील 
अधिकार्‍यांची दि.१.१.२०२२, दि.१.१.२०२३ 
व दि.१.१.२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी 
तात्पुरती जेष्ठता यादी... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता- २१२४/प्र.क्र. ४/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २ एप्रिल, २०२४. 


संदर्भ :- 9) शासन परिपत्रक, क्र. ज्येष्ठता-२१२१/प्र.क्र.१२/ना.पु.१५, दि.३१.१२.२०२१. 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/१२,दि.२१.०६.२०२१. 
३) शासन आदेशा, क्र.पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.१३०/ना.पु.१५,दि.१०.०१.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विभागाच्या अधिनस्त पुरवठा यंत्रणेतील उप आयुक्‍त (GRAS, 
गट-अ या पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२१ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे. 


संदर्भ क्र.२ येथील सा.प्र.वि. च्या शासन अधिसूचनेन्वये नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 
२०२१ मधील नियम ३ (२) अनुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील ज्येष्ठतेचा दिनांक व ज्येष्ठतेचा क्रमांक निश्चित 
करण्यात आला आहे. 

आता, उप आयुक्त (पुरवठा), गट-अ यांची दि. ०१.०१.२०२२, दि. ०१.०१.२०२३ व दि. ०१.०१.२०२४ ची 
स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन परिपत्रक :- 


१, पुरवठा यंत्रणेतील उप आयुक्‍त (पुरवठा), गट-अ या पदावरील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२२ व 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये व 
दि.१.१.२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी सोबतच्या परिशिष्ट-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 


२. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) यांना विनंती करण्यात येते की, सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीची विभागाच्या 
प्रत संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घ्यावी. 


३. सदर ज्येष्ठता सूचीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असल्यास, त्यांनी ते त्यांच्या आक्षेपाच्या समर्थनार्थ 
योग्य पुराव्यासह/प्रमाणपत्रासह aA या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत 
॥8901१५.॥॥॥००३७५०५.॥॥ या शासकीय ई-मेलवर सादर करण्यात यावे जेणेकरून त्याबाबत पडताळणी करून 
सेवाज्येष्ठता यादीत आवऱ्यक त्या दुरुस्त्या करणे शक्य होईल. 

४. उपरोक्त विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपाच्या निवेदनाचा विचार केला जाणार नाही व सदरची 
ज्येष्ठता सूची अंतिम केली जाईल, यांची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २१२४/प्र.क्र. ४/ना.पु.१५, 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०४०२११२७४२५७०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASMITA RAVINDRA 
PATIL 


(अस्मिता पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) सर्व विभागीय आयुक्त, 
२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 
३) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २१२४/प्र.क्र. ४/ना.पु.१५, 


शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.०४/ना.पु.१५, दिनांक २ एप्रिल, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


१. संवर्गाचे नाव : उप आयुक्‍त (पुरवठा), गट-अ 
२. वेतनश्रेणी 


> एस-२५ : ७८८००-२०९२०० 


३. दिनांक ०१ जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी (दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) व 
दिनांक ०१ जानेवारी, २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी (दि.०१.०१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


नियम ३ (२) संबंधित नियम ३ (२) (3 
संबंधित ae Sete 
(ब) नुसार | av = नुसार संवर्गात ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा 
म शासकीय अधिकाऱ्याचे नाव पदावरील जन्म दिनांक प्रवर्ग प्रत्यक्ष रुजु दिनांक दिनांक शेरा 
ज्येष्ठता । श्रीम. प्रत्यक्ष रूजू दिनांक दिनांक 
कमांक नियुक्तीचा मार्ग दिनांक 
क्रमांक दिनांक 
1 १ | २ ३ 1 ४ | ५ a | 6 | ८ ९ | go 
pa | ae PART शोषराव आडे पदोन्नती २४-०३-१९६७ | वि.जा.(अ) | ०७-०९-२०१५ |_०७-०९-२०१५ | ३१-०३-२०२५ | - | 
ASMITA Sx fer 0 


2.5.4.20=86c1e7844a91 135f45e7219341 11ca2b5dc8481b51e96a7900 
Qaeea1e91208fb, postalCode=400032, st=Mahi ht 
8E2CF7F99A7E33F6152BFF0B34255DD63550B37C8FBB 


T i be 
RAVI N D RA PA | [_ B9A98CEE4ECD4336F598, -ASMITA RAVINDRA PATIL. 


De 2024.04.02 11:37:49 +05'30' 


(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २१२४/प्र.क्र. ४/ना.पु.१५, 


शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.०४/ना.पु.१५, दिनांक 2 एप्रिल, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट-ब 


१. संवर्गाचे नाव : उप आयुक्‍त (पुरवठा), गट-अ 
२. वेतनश्रेणी : एस-२५ : ७८८००-२०९२०० 
३. दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी (दि.०१.०१.२०२३ ते दि. ३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
नियम ३ (२) संबंधित नियम ३ (२) (ओ 
संबंधित संवर्गात Sea 
(ब) yar | av — नाक नुसार संवर्गात ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा 
eet शासकीय अधिकाऱ्याचे नाव पदावरील जन्म दिनांक | प्रवर्ग प्रत्यक्ष रूजु दिनांक दिनांक शेरा 
ज्येष्ठता । श्रीम. प्रत्यक्ष रूजू दिनांक दिनांक 
न नियुक्तीचा मार्ग दिनांक 
क्रमांक दिनांक 
Fa २ ३ 1 ४ षु & | 8 ८ ९ | go ० 
शिक का श्री. रमेश BINT आडे पदोन्नती २४-०३-१९६७ | FISTS | ०७-०९-२०१५ | ०७-०९-२०१५ | ३१-०३-२०२५ Poo - | 
2. श्री. | लिलाधार माणिकराव दुफारे पदोन्नती १९-०५-१९६६ | अ. जा. | १०-०१-२०२३ | १०-०१-२०२३_ | ३१-०५-२०२४ | = | 
३ श्री अनिल हरिदास बन्सोड पदोन्नती ०५-०५-१९६९ | अ. जा. | १०-०१-२०२३ | १०-०१-२०२३ | ३१-०५-२०२७ Po - | 
ASMITA 2100121 तकानकी 
RAVI N D RA PATI | दय ee 
(अस्मिता पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


